अधिसंख्य पद निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसएसएन -२०१३/(१९/१३)/टीएनटी-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर २०२१ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. एसएसएन -२०१३/(१९/१३)/टीएनटी-२, दि. ०८ जुले, २०१६ 


शासन निर्णय :- 

स्वामी विवेकानंद एज्युकेडञान सेंटरच्या श्रीमती शांतीबेन माधाबाई पटेल मराठी माध्यमिक पटेल 
विद्यालय, दहिसर (पूर्वी, मुंबई या शाळेतील के.श्री सुनिल भोंसले, सहाय्यक शिक्षक यांना सेवेत 
असतांना अपंगत्व आल्याने केंद्र शासनाच्या अपंग हक्क कायदा १९९५ मधील कलम ४७ (9) च्या 
तरतुदीनुसार सदर झाळेत एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास काही अटींच्या आधारे 
दि. ०८.०६.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 

सदर शासन निर्णयातील अट क्र. ३ पुढील प्रमाणे “केंद्र शासनाच्या अपंग हक्क कायदा १९९५ 
मधील कलम ४७ (१) मधील तरतुदीनुसार श्री.भोसले यांना शाळेत हजर राहणे आवश्‍यक आहे.” 

संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. ०८.०६.२०१६ मधील अट क्र. ३ या शासन निर्णयानुसार 
वगळण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ४९५/२०२१/आ.पु.क, दि. 90.99.2024 
आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ¥22/404/civil/confl/QoQV/A Br, दि. ६.१२.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२३१८०७०८९१२१ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 


Date: 2021.12.23 18:07:46 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. अप्पर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 
६. शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम विभाग, बृहन्मुंबई 
७. कार्यासन व्यय-५,वित्तीय सुधारणा, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
८. निवड नस्ती (कार्यासन टीएनटी-२) 


०८ AW A -5 


